RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No.MH /MR /South - 339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १०१ ] 


शुक्रवार , जानेवारी २, २०१५ / पौष १२, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०२ जानेवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६. 

क्रमांक एस . ३० / २०१३/ प्र.क्र .३९ / म-१०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. एकेचाळीस) चे कलम -४ च्या 
पोट- कलम (१ ) चे खंड ( एक ) व ( सहा ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी अधिसूचना काढण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे , त्या अधिसूचनेचा खालील मसुदा , उक्त कलम -४ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे व अशी सूचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल. 

उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना उपरोक्त दिनांकापूर्वी, विभागीय आयुक्त , 
औरंगाबाद महसूल विभाग , दिल्ली गेटजवळ, फाजीलपूरा , औरंगाबाद ४३१ ००१ यांच्याकडे प्राप्त होतील त्या हरकती व सूचना शासनाकडून 
विचारात घेण्यात येतील . 


२ . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एस . ३० / २०१३/ प्र.क्र .३९ / म - १०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. एकेचाळीस ) चे कलम -४ च्या 
पोट- कलम (१ ) चे खंड ( एक ) व ( सहा) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि त्याबाबतीत काढण्यात आलेल्या व महाराष्ट्र राज्यात व त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या 
पूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे व आदेशांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील जिल्ह्याची 
क्षेत्रे ही त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ३) मध्ये त्या प्रत्येकासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणारे आणि त्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
क्रमांक ( ४ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या ठिकाणी मुख्यालये असलेलीविभागीय आयुक्तालये बनतील असे विनिर्दिष्ट करीत आहे व ती 
विभागीय आयुक्तालये त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून अंमलात येतीलकिंवा त्यापुढे अंमलात राहतील. 


भाग चार - ब - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१५ / पौष १२, 


शके १ ९ ३६ 


अनुसूची 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


मुख्यालय 


ज्या तारखेस 


विभागीय 
आयुक्तालयाचे नाव 


विभागीय आयुक्तालय 

अंमलात येईल 
किंवा त्यापुढे 
अंमलात राहील 
ती तारीख 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


औरंगाबाद 


१ औरंगाबाद , जालना, उस्मानाबाद , बीड या जिल्ह्यांचे क्षेत्र 
२ नांदेड, लातूर , परभणी , हिंगोली या जिल्ह्यांचे क्षेत्र 


औरंगाबाद 
नांदेड 


२३ फेब्रुवारी २०१५ 
२३ फेब्रुवारी २०१५ 


नांदेड 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २, २०१५ / पौष १२, 


शके १ ९ ३६ 


3 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REVENUE CODE, 1966 . 

No. S - 30 /2013 / C.R.39 /M - 10.— The following draft notification , which the Government of 
Maharashtra proposes to issue in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (vi) of sub 
section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), is hereby 
published as required by sub -section (4 ) of the said section 4 for the information of all persons 
likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government of Maharashtra on or after the 2nd day of February 2015 . 

2. Any objections or suggestions, which may be received by the Divisional Commissioner , 
Aurangabad Revenue Division , Near Delhi Gate , Fajilpura , Aurangabad 431 001 from any person 
with respect to the said draft notification before the aforesaid date will be considered by the 
Government . 

DRAFT NOTIFICATION 
No. S - 30 /2013/C.R.39 /M - 10.— In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (vi) of 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), and 
of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the previous notifications 
or orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, the Government of 
Maharashtra hereby specifies the areas of Districts in column ( 2 ) of the Schedule annexed hereto , 
to be the areas which shall form the Divisions, to be known by the names specified against each of 
them in column (3 ) and , having the headquarters at the places specified against them in column 
(4 ) of that Schedule , which shall come into force or as the case may be , continue to be in force with 
effect from the date specified in column (5 ) thereof. 

SCHEDULE 


Areas 


Sr. 
No. 


Name of 
the Division 


Headquarter 


Date from 

which the 
Division shall 
come into force 

or continue 
to be in force 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Aurangabad 


Aurangabad 


23rd February 2015 


1. Areas of Districts of Aurangabad , 

Jalna , Osmanabad and Beed . 
2. Areas of Districts of Nanded , Latur , 

Parbhani and Hingoli. 


Nanded 


Nanded 


23rd February 2015 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


